मौजे दौलताबाद सर्व्हे क्रमांक ६११ 
औरंगाबाद येथील ट्रांझीट ट्रीटमेंन्ट सेन्टर 
उभारण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.डल्ब्युएलपी १२.२२/प्र.क्र.३८०/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२३. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम (भाग-२), 
दिनांक २०.०९.२०१९. 
२. महसूल व वन विभाग, शासन पत्र क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०६.२१/प्र.क्र. १३५/फ-१, 
दिनांक २५.०३.२०२२. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक कक्ष-२/लेखा/प्र.क्र. ३ (२२-२३)/७९१/२०२२-२३, दिनांक ०९.१२.२०२२ 
प्रस्तावना:- 
मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, राज्य वन्यजीव मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 
दिनांक ०४.१२.२०२० रोजी पार पडलेल्या १६ व्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 
ट्रांझीट ट्रीटमेंन्ट सेन्टर स्थापित करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. 


मौजे दौळताबाद सर्व्हे क्रमांक ६११ औरंगाबाद येथील ट्रांझीट ट्रीटमेंन्ट सेन्टर उभारण्याच्या 
अंदाजपत्रकास प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी शासन 
मान्यतेसाठी सादर केलेल्या ढोबळ अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा करुन रु. ११२४.०३ लक्ष इतक्या 
रक्कमेच्या सोबत जोडलेल्या सहपत्रानुसार अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या 
तांत्रिक सहमतीच्या अनुषंगाने खालील अटींच्या अधिन राहून (वित्तीय मान्यता वगळून) शासनाची 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.:- 
|. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची खातरजमा करावी. 
॥. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर तरतूदीतून उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययातून करण्यात यावा. 
॥. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
दरपत्रके मंजूर करुनच काम हाती घ्यावे. 
॥/. सदरहू कामे करताना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे 
/ नियमातील तरतूदींचा भंग होणार नाही, तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः डल्ब्युएलपी १२.२२/प्र.क्र.३८०/फ-१ 


सदरचा झासन निर्णय हा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक :- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक २०.०९.२०१९, वित्तीय अधिनियम नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग- 
पाच नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखालील प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारांमधील परिच्छेद क्र. १३४ (१), १३४(२) आणि १३४ (३) मधील विभागास 
असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१४१५५२३६६२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 

प्रति, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), औरंगाबाद. 

५. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), औरंगाबाद. 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. कार्यासन फ-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


KKK 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डल्ब्युएलपी १२.२२/प्र.क्र.३८०/फ-१ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यएलपी १२.२२/प्र.क्र. ३८०/फ-१, दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी 


सोबतचे विवरण प्रपत्र. 
Recapitulation Sheet 
a Unit Rate Norms Rs Per ळग 
Particulars of Scope (Sqm/Meter/LumpSum etc.) Wee Revised Cost Rs. 
Proposed items Revised items 
ESSENTIAL ITEMS 
(A) 
(Components) 
(a) Building Proper(Built 
Up Area Sq.m) 
1. Receiving and Storage 
Bldng (GF) 292.66 fi 33700 | | 
1 2. Administration Bldng (G.F.) 196.04 == ——— —_ | 33700 शिका 
3. Administration Bldng (F.F.) 196.04 = | 28350 | si 
4. Hospital Building (G.F.) 977.69 977.69 33700 32948153 
5. Encloser (Unit 4 & 5) (G.F.) 595.99 595.99 33700 20084863 
2 | Total B.U.A (1+2+3+4+5) 2258.42 1573.68 
Sub Total (a) 53033016 
(9) 0६ nam Bide 8000/- Per Sqm for | 8000/- Per Sqm for 
G.F. + F.F. + Hospital Bldg 371.86 586.14 
= 1369.77 x 60% र , 
Sub Total (b) 4692912 
| Mater SUPDNy यावा. द 5% of (a) - | 2651650.8 
Works 
ji Electrification Internal 5% of (a) 5% of (a) 2651650.8 
External 6% of (a) 6% of (a) 3181980.96 
Fire Fighti 
a ea i 4% of (a) 4% of (a) - | 2121320.64 
Arrangements etc. 
| 6 | Rain Water Harvesting L.S. L.S. P- 1000000 
7 | Ramp For Handicap LS. LS. Sa 100000 
Sub Total (c) 11706603.2 
Sub Total (A) 69432531.2 
(B) | OPTIONAL ITEMS 
1 | Air Conditioning L.S. L.S. 1-- | 1000000 
2 | CCTV LS. LS. Se 200000 
3 | Roof Top Solar 1% of (a) 1% of (a) Sa 530330.16 
A Compound Wall (380m 12000 12000 El 4560000 
Length) 
5. ण्जेध (om तवाच 10000 10000 fe] 4000000 
400m Length) 
Parking Shed (15 x 6m of 2 | 
र्‌ nos. & 30 x 6m) 7000 7000 2520000 
360 Sqm 
7 | CC Drain LS. LS. Se 2000000 
| 8| Under Ground Water Tank | LS. L.S. Se 1000000 
| 9| Pump House / Bore Well LS. LS. Sa 500000 
Sub Total (B) 16310330.2 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डल्ब्युएलपी १२.२२/प्र.क्र.३८०/फ-१ 


Project Cost (P) = (A) + (8) 85742861.4 
(1) Insurance (1) Insurance 
1% on (a) 1% on (a) 9२९2200 
(2) Contingencies (2) Contingencies 2121320.64 
a 4% on (a) 4% on (a) 
Provisions (3) GST (3) GST 7 
15433715 
18% on (P) 18% on (P) 
(4) Price Escalation | (4) Price Escalation 
8574286.14 
10% on (P) 10% on (P) 
Sub Total (C) 26659652 
TOTAL COST OF PROJECT 
(TPC) (A+B+C) 112402513 
Say Rs. Lakhs 1124.03 


KKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


